आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 

सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता “कोव्हिड १९” 
(0०५०१९) संदर्भात वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य 
खरेदी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ एप्रिळ, २०२१ 


वाचा : १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १२/०७/२०१६ 

२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. ३१/०८/२०१७ 

३. नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. २७/०३/२०२० 

४. नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२, दि. १६/०४/२०२० 
शासन निर्णय 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अधिसूचना क्रमांक करोना-२०२०/प्र.क्र. ५८/आरोग्य ५, दिनांक १४ 
मार्च, २०२० अन्वये साथरोग अधिनियम - १८९७ (Epidemics diseases Act - १८९७ च्या खंड २, ३ व ४ 
नुसार राज्यात “कोव्हिड-१९” (Covid १९) विषाणुमूळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियंत्रण 
करण्यासाठी “महाराष्ट्र कोव्हिड-१९ (Covid १९), उपाययोजना नियम, २०२०” प्रमाणे तातडीचे 
उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सध्या “कोव्हिड-१९” (Covid १९) विषाणूबाबत जिल्हा 
पातळीवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीला बळ देण्यासाठी एक वेळची “विशेष बाब” म्हणून आमदार 
स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०१९-२० व २०२०-२१ अंतर्गत संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील शासन परिपत्रक 
व शासन शुध्दीपत्रकान्वये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य” खरेदी 
करण्यासाठी विधीमंडळ सदस्यांना रु. ५०.०० लक्ष मर्यादेपर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात आली होती. 
०२. *“कोव्हिड-१९” (Covid-98) विषाणुमूळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य रोगाची परिस्थिती अद्यापही 
आटोक्यात आलेली नसल्याने जिल्हास्तरावर परिणामकारक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होण्याच्या दृष्टीने 
संदर्भ क्रमांक ३ व ४ येथील शासन परिपत्रकान्वये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व 
साहित्य” खरेदी सोबतच खालील अतिरिक्त बाबींची खरेदी करण्यासाठी विधीमंडळ सदस्यांना सन २०२१- 
२२ या आर्थिक वर्षात कमाल रु. १००.०० लक्ष मर्यादेपर्यंत निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अक्र वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य 

ee | ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स (Oxygen Concentrators) 

णि ऑक्सीजन सिलेडर्स (Oxygen Cylinders) व ऑक्सीजन रेग्युलेटर्स (Oxygen Regulators) 
3 हॉस्पीटल बेडस्‌ ( Hospital Beds ) तसेच आयसीयु बेडस्‌ ( |CU Beds ) 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


४ व्हायटल साईन Ales (Vital Signs Monitors ) 

4 | एनआयसीयु व्हेन्टीलेटर्स (NICU Ventilators ) 

बायपॅप मशिन्स ( BiPAP Machines) 

9 स्ट्रेचर्स , (Stretchers ) Wate GIST, ( Patient Trollies ) इमरजन्सी ट्रांलीज, ( Emergency 


Trollies) 

८ फार्मासीटीकल फ्रिजेस( Pharmaceutical Fridges ) 

8 SR बॉक्सेस , (Vaccine Boxes ) 

शि ० | “कोव्हिड-१९” (Covid १९) विषाणूच्या प्रादुर्भावावर प्रतिबंधात्मक औषधे व साधनसामुग्री. 
(Medicines & Drugs) 


०३. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरिता “ वैद्यकीय 
यंत्रसामुग्री व साहित्य तसेच औषधे व साधनसामुग्री” खरेदीकरिता विधानमंडळ सदस्यांनी निधीची शिफारस 
केल्यास जिल्हाधिकारी यांनी “प्रशासकीय मान्यता” दयावी व तद्नंतर जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणाचे 
प्रमुख (१ जिल्हा शल्य चिकित्सक ( District Civil Surgeon ) (२) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद 
(District Health Officer, Zilla Parishad) अथवा आवड्यकतेनुसार (अ) आयुक्‍त, महानगरपालिका 
(Commissioner, Municipal Corporation) व (ब) मुख्याधिकारी, नगरपालिका ( Chief Officer, Municipal 
Councils यांना खालील अटींनुसार “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य तसेच औषधे व साधनसामुग्री” खरेदी 
करता येईल. 

१. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत “कोविड-१९ (COVID-92) संदर्भात “वैद्यकीय 
यंत्रसामुग्री व साहित्य तसेच औषधे व साधनसामुग्री” सार्वजनिक आरोग्य विभाग अथवा वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार व विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

२. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत “कोविड-१९ (COVID-98)” संदर्भात “वैद्यकीय 
यंत्रसामुग्री व साहित्य” करिता जिल्हास्तरीय कार्यान्वयीन यंत्रणेला “देखभाल व दुरुस्ती” साठी निधी 
उपलब्ध करुन देता येणार नाही. तसेच sean “वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व साहित्य” करिता इतर कोणताही 
“आवर्ती खर्च” देखील आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत अनुज्ञेय राहणार नाही. 


०४. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यांत आलेला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०४१९११३५१३८९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Debashish 
Chakrabarty 


अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.९६/का.१४८२ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

४. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

५. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा व विधान परिषद 

६. मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी 

७. मा.कार्याध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ यांचे खाजगी सचिव 
८. मा. मुख्य सचिव 

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव प्रशासकीय विभाग, (सर्व )मंत्रालय,मुंबई 
qo. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

११. जिल्हाधिकारी (सवी 

१२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

93. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१४. मुख्याधिकारी, नगरपंचायत / परिषद (सर्व) 

१५४. नियोजन विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव / वि.का.अ 
१६. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

१७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई 
१८.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुंबई 

१९. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सर्व) 

२०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सर्वी 

२१. उपआयुक्त (नियोजन) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
२२. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सर्वी 
२३. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (सवी 

२४. निवडनस्ती ( का.१४८२) नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


